जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुरु होणाऱ्या 
(Strengthening Teaching-Learning and Results for 
States (STARS)) या प्रकल्पासाठी सन 2029-2022 या 
आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र हिस्सा रू. २४७०.६४ लक्ष व राज्य 
हिस्सा रू.१६४७.०९ लक्ष असा एकुण रू.४११७.७३ लक्ष इतका 
निधी वितरीत करणेबाबत. . 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.9७९/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८मार्च, २०२२ 
वाचा:- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.४९/एसडी-६, 
दि.११ फेब्रुवारी, २०२१. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५८/एसडी-६, 
दि.०८ जून, २०२१. 
3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२४१३/प्र.क्र.८५/अर्थसंकल्प, 
दि.२१ जून, २०२१. 
४ केंद्र शासनाने निधी वितरित HSS आदेशा दि.२६ मार्च, २०२१. 
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9९/एसडी-६, 
दि.२१ सप्टेंबर, २०२१. 
६) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि-२८२१/(४२/२१)/अर्थसंकल्प, 
दि. २७ सप्टेंबर, २०२१. 
७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9९/एसडी-६, 
दि.२८ सप्टेंबर, २०२१. 
७केंद्र शासनाने निधी वितरित केलेले आदेशा दि.२२ फेब्रुवारी, २०२२. 
८) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप/ SBT st Inst / STAR 
/REC/ (GEN, SC, ST) निधी मागणी / २०२१-२२/६८३, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२२ 
प्रस्तावना :- 
जागतिक बँकेव्दारे अर्थसहाय्य केल्या जाणाऱ्या राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम 
यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching - Learning and Results for States) (STARS) या प्रकल्पासाठी 
महाराष्ट्रासह एकूण सहा राज्यांची (हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि केरळ) 
Performance Grading Index मधीळ कामगिरीच्या आधारे निवड करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीसाठी पाच वर्षांसाठी एकूण रक्‍कम रु.९७६.३९ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर तरतूदीचे 
प्रमाण अनुक्रमे केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा go : ४० इतका आहे. यापैकी केंद्र हिस्स्याची रक्‍कम रु.५८५.८३ कोटी 
इतकी असून समरुप राज्य हिस्सा रु.३९०.५६ कोटी इतका आहे. केंद्र शासनाने दि.१३ नोव्हेंबर, २०२० च्या 
आदेशाद्वारे महाराष्ट्र राज्याला सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या कालावधीत केंद्र सरकारकडून वितरीत होणाऱ्या 
वर्षनिहाय निधीस मान्यता दिली आहे. सदर कार्यक्रम माहे मार्च, २०२१ पासून सुरु झाला आहे. प्रस्तुत कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाने दि.२६ मार्च, २०२१ च्या पत्रान्वये वितरीत केलेला केंद्र हिस्स्याचा 
निधी रु.२५.०७ कोटी इतका निधी दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये व त्यास समरुप राज्य 
हिस्स्याचा रु.१६.५७१ कोटी इतका निधी शासन निर्णय दि.२८ सप्टेंबर, २०२१ व्दारे वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.9७९/एसडी-६ 


२. केंद्र शासनाने दि.२२ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या निधी वितरण आदेशान्वये (१ st Installment (Recurring)) 
केंद्र हिस्स्याचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर केंद्र हिस्स्याचा निधी तसेच, त्यास समरुप राज्य शासनाचा 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे 
बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) (STARS) या प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाने सन 2029-22 या वित्तीय वर्षाकरिता उपलब्ध करुन दिलेला 
रु.२४,७०,६४०००/-इतका निधी तसेच, त्यास समरुप राज्य हिस्स्याकरीता पुर्नविनियोजनाव्दारे 
रु.१६,४७,०९,०००/- असा एकूण रु.४१,१७,७३,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे 
बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) (STARS) या प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीकरिता वितरीत करावयाच्या केंद्र व राज्य हिस्याच्या तरतूदीचा लेखाशिर्षनिहाय तपशिल 
खालीलप्रमाणे आहे:- 


केंद्र हिस्सा 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व उदिष्ट (केंद्र सन २०२१ -२२ यापूर्वी सदर शासन 
हिस्सा) करिता पुरवणी वितरीत निधी निर्णयान्वये 

मागणीद्वारे वितरीत करण्यात 

अर्थसंकल्पीत येत असलेला 

निधी निधी 

1१ २ ३ ४ षु 
जागतिक बँकेद्वारे मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, ।रू. १३०४९.०० रू. २५०७.४९ रु.२४७०.६४लक्ष 
अर्थसहाय्थित राज्यातील” सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ लक्ष (रूपये VHA) लक्ष ( रूपये|( रूपये चोविस 
शिक्षण पध्दतीतील प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक तीस कोटी पंचवीस कोटी सत्तर लक्ष 
अध्यापन, अध्ययन व व इतर सेवा, (००) एकोनपन्नास लक्ष कोटी सात चौसष्ट हजार 
परिणाम यांचे (०४जागतिक बँकेद्वारे ATA) Oa ATA) 
बळकटीकरण अर्थसहाय्य केल्या जाणाऱ्या एकोनपन्नास 
(Strengthening राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील हजार मात्र) 
Teaching- Learning| अध्यापन, अध्ययन व परिणाम 
and Results for States) यांचे बळकटीकरण (केंद्र हिस्सा 
(STARS) प्रकल्प ६० टक्के) 
(2202 J ०२७) 
३१, सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेत्तर) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.9७९/एसडी-६ 


राज्य हिस्सा 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व उदिष्ट (राज्य सन २०२१ -२२ या विभागाच्या यापूर्वी सदर RIA 
हिस्सा) करिता पुरवणी अर्थसंकल्प शाखेने वितरीत निर्णयान्वये वितरीत 
मागणीद्वारे पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी करण्यात येत 
अर्थसंकल्पीत उपलब्ध करून असलेला निधी 
निधी दिलेला निधी. 

Fa २ 3 8 4 & 
जागतिक बँकेद्वारे मागणी क्र. ई 2, २२०२ लाक्षणिक रू.१६४७.०९ लक्ष रू. रू.१६४७.०९ लक्ष 
अर्थसहाय्यित सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ पुरवणी मागणी (रूपये सोळा कोटी १६७१.६६ (रूपये सोळा कोटी 
राज्यातील शिक्षण प्राथमिक शिक्षण, १०६ (पुनर्विनियोजना सत्तेचाळीस लक्ष लक्ष (रूपये सत्तेचाळीस लक्ष 
पध्दतीतील शिक्षक आणि इतर सेवा, (००) द्वारे रू. ८६.९९ नऊ SRA) सोळा कोटी नऊ हजार मात्र) 
अध्यापन, अध्ययन व (०३) जागतिक बँकेद्वारे कोटी) एकाहात्तर 
परिणाम यांचे अर्थसहाय्यित राज्यातील लक्ष 
बळकटीकरण शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, सहासष्ट 
(Strengthening अध्ययन व परिणाम यांचे हजार मात्र) 

Teaching- बळकटीकरण (राज्य हिस्सा 

Learning and|%o%) (कार्यक्रम) (2202 J 

Results for States) ०१८) 

(STARS) प्रकल्प ३१, सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेत्तर) 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाच्या सन २०२१-२२ च्या वार्षिक कार्ययोजना व 
अंदाजपत्रक प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या उपक्रमांसाठीच खर्च करण्यात यावा. 


ठ. 
षु. 


सदर खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
सदर योजनेसाठी सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 


अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, हे "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०८/१४७१, दि.३/३/२०२२ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९९/२०२२/ व्यय-५, दि.९/३/२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२८१३१७४११०२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.03.28 13:21:14 +05'30' 


(टि.वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.9९/एसडी-६ 


३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

४) मा. अध्यक्ष,विधानसभा , विधान भवन, मुंबई. 

५) मा. उपाध्यक्ष,विधानसभा , विधान भवन, मुंबई. 

६) मा. सभापती , विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

७) मा. उपसभापती,विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

८) मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

९) मा.राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव 

१०) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2 मुंबई, नागपूर 

१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
१६) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७) जिल्हाधिकारी (सर्वी 

१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 

१९) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (सवी 

20) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ) (सर्व) 

२१ प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

२२) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

२३) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

२४) सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ळेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२६) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२७ निवड नस्ती (एस.डी.६) 


YS मजाक. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


